माता-मृत्यु निरिक्षण व प्रतिसाद समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमृनो-२०१८/३९३/प्र.क्र.४०४/कु.क. 
बी विंग, १० मजला, गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत 
लो.टि.मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्र.आरसीएच-२०१०/प्र.क्र.२८/आरोग्य-७ ब, दि.४.१०.२०१० 


प्रस्तावना - 

राज्यातील सर्व मातामृत्युंच्या अन्वेषणाकरीता राज्यस्तर कृतीदल समितीची स्थापना 
दि.४.१०.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली आहे. या समितीची उप समिती म्हणून 
माता-मृत्यू निरिक्षण व प्रतिसाद समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाच्या Maternal Death Surveillance and Response च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
राज्यात माता मृत्यु अन्वेषणाकरीता शासन निर्णय दि.४.१०.२०१० अन्वये राज्यस्तरीय कृतीदल स्थापन 
केले आहे. राज्यात मातामृत्यूची नोंद होणे व त्यांचे अन्वेषण होवून माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या 
उपाययोजना करण्यासाठी माता मृत्यू निरिक्षण व प्रतिसाद समिती गठीत करण्यात येत आहे. त्याची 


रचना पुढील प्रमाणे राहिल:- 
अ.क्र पदनाम सदस्यत्वाचा 
प्रकार 
णि . _। आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ARPA) अध्यक्ष 
अभियान, मुंबई 
२. | उप सचिव (कुटुंब कल्याण) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंब 
३. | संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई. सदस्य 
४. | राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था, नागपूर यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
५. | राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केद्र यांचे प्रतिनिधी (पुणे) सदस्य 
६. । उपसंचालक, आरोग्य सेवा (नर्सिंग) मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः जमृनो-२०१८/३९३/प्र.क्र.४०४/कु.क. 


७. । राज्य कार्यक्रम अधिकारी, (कुटुंब कल्याण , पुणे) सदस्य 
८. ।सहाय्यक संचालक (गुणवत्ता व अभिवचन), आरोग्य सेवा| सदस्य 

संचाळनालय, मुंबई. 

९. । सहाय्यक संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई सदस्य 
| qo. | ०. | निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यसंपर्क) (सर्व जिल्हे) सदस्य 
| 99. | उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई | सदस्य 
१२. । फेडरेशन ऑफ आदब्स्ट्रेटिक अँण्ड गायनोकॉलॉजिस्ट सोसायटी| सदस्य 

ऑफ इंडिया, मुंबई यांचे प्रतिनिधी 

१३. | फॅमिली प्लानिंग असोसिएदान ऑफ इंडिया, मुंबई सदस्य 
१४. |e असोसिएठन ऑफ महाराष्ट्र sao अण्ड' सदस्य 

गायनोकॉलॉजिस्ट सोसायटी, मुंबई. 

१५. | सहाय्यक संचालक (माता आरोग्य), पुणे सदस्य 
१६. | अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, | सदस्य सचिव 

पुणे 


२. सदर समिती ही राज्यस्तरीय odes समितीची उप समिती म्हणून काम करेल. सदर 
समितीची दर 3 महिन्यांनी बैठक होणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने सदर समिती बैठकीत झालेल्या 
चर्चेनुसार शासनास माता मृत्यू दर नियंत्रित ठेवणेकामी रणनिती (Strategy) धोरण निश्चित 


करण्यासाठी शिफारस करेल. 
३. तसेच सदर समितीतील अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या वर्ग १ च्या अधिकार्‍्यांप्रमाणे 


प्रवासभत्ता व दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय राहील. यावर होणारा खर्च आरसीएच पीआयपी मध्ये करण्यात 


आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१३१७५८०८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a al S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982678 

S a mM S 7 e | 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 8f6d4 

र 6feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 

Ta d a Vi cn=Jamsher Samsher Tadavi 

Date: 2020.09.28 11:43:19 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जमृनो-२०१८/३९३/प्र.क्र.४०४/कु.क. 


प्रत, 


१ 
२ 
३. 
tof 


mn 


. आयुक्त , आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 


. राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था, नागपूर 


राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (नर्सिंग) मुंबई. 
राज्य कार्यक्रम अधिकारी, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 


८. सहाय्यक संचालक (गुणवत्ता व अभिवचन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


. सहाय्यक संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

.निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यसंपर्क) सर्व जिल्हे (संचालकांमार्फत) 

. उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

. फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक अँण्ड गायनोकॉलॉजिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया , मुंबई. 
१३. 
१४. 


फॅमिली प्लानिंग असोसिएहान ऑफ इंडिया, मुंबई. 
द SAR ऑफ महाराष्ट्र ऑब्स्ट्रेटिक अण्ड गायनोकॉलॉजिस्ट सोसायटी, 
मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (माता आरोग्य), कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व उप संचालक (परिमंडळ) आरोग्य सेवा (संचालकांमार्फत) 
सर्व जिल्हा हल्य चिकीत्सक, सामान्य रुग्णालय (संचालकांमार्फत) 
मा.प्रधान सचिव (सा.आ.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
उप सचिव (कुटुंब कल्याण) सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


